asain अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
विकास महामंडळ मर्यादित पुणे या महामंडळाच्या 
अध्यक्षपदी श्री. बाळासाहेब प्रभाकर दोडतले यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.५६ /पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन निर्णय- 

पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे या 
महामंडळाच्या Memorandum of Association & Articles of Association च्या अनुच्छेद (92 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्री. बाळासाहेब प्रभाकर 
दोडतळे, रा. चतुरवाडी, पो. अंबासाखर, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड यांची नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा अनुज्ञेय असेल. 
२. श्री. बाळासाहेब दोडतले यांना प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व इतर सेवा-सुविधा वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक - शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दिनांक १३.०३.२०१२ नुसार देय 
राहतील. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२१११०४३८४७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.02.21 12:21:37 +05'30' 
(विजय चौधरी) 


शासनाचे उप सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. विधानमंडळ सदस्य (विधानसभा / विधान परिषद) 
४. आयुक्त MASA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ७. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, लि. पुणे. 
. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 
. श्री. बाळासाहेब प्रभाकर दोडतले, रा. चतुरवाडी, पो. अंबासाखर, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड 
१०.निवड नस्ती (पदुम-३) 


one ७७ m™&M 


